अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, 
औरंगाबाद व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग 
व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१/०५/२०१९ 


वाचा: 9) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 

२ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०१८/२२९८/प्र.क्र.५९६/मोप्र-२, 
दि.०४/०१/२०१९. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९. 

४ अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद, यांचे पत्र जा.क्र.जाप्रमं/ 
आस्था-२/धा-८०/६६६, दि.२६/०२/२०१९ व जा.क्र.जाप्रम/आस्था-३/१२२०, 
दि.२६/०४/२०१९. 

५) कार्यकारी अभियंता, माजलगाव विभाग क्र.१०, परभणी यांचे पत्र क्र.माकावि-१०/ 
आस्था-१/१३८६, दि.०४/०५/२०१९. 

६) कार्यकारी अभियंता, माजलगाव विभाग क्र.७, गंगाखेड यांचे पत्र क्र.माकावि-७/प.शा./ 
७१६/सो., दि.०४/०५/२०१९. 


प्रस्तावना:- 


जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक 
अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग/ 
उपविभागातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आळी आहे. सदर नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४२ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २३ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आळे आहेत. 


संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद यांच्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट - sr व परिशिष्ट - 'ब' मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


आस्थापनेवरील ३४२ पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २१ पदांना (परिठिष्ट-ब) 
संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन 
राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

५) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 


२. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील 


मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

८०, सर्वसाधारण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, 

(oy) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंडादान (वेतन), 

(०४)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) 
(संगणक संकेतांक ४७०१ आय २०४) 

32, अंशदाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५ 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च 
८०, सर्वसाधारण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, 
(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(02)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ८९९), 
५४, गुंतवणूका. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त 
सल्लागार व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५२११५५८४१७२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

A b h a y Kes h a 0 fa (@) ou=Water Resources Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388 


Yed si ka r ere णल nan cn=Abhay 
(अभय येडसीकर ) 
सहपत्र: परिशिष्ट - 'अ' व 'ब' कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 

१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/ 

कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास 
तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून 
अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण 
व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद केलेले लेखाशिर्ष चुकीचे 
असल्याने सुधारण्यात आलेले असून ते बरोबर असल्याची खातरजमा करावी व भविष्यात 
प्रस्ताव पाठवितांना अचूक लेखाशिर्ष नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी. 

६. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

७. आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - ‘ar 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१९/५९९/प्र.क्र.९२१/मोप्र-२, दिनांक २१/०५/२०१९ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण 


३४२ पदे 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


'पदनाम 


२ 


३ 


१.० 


Tah अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, 


औरंगाबाद. 


धीक्षक अभियंता 


उप अधीक्षक अभियंता 


सहाय्यक अधोक्षक अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता (स्था.) 


अधीक | 


प्रथम लिपिक 


प्रमुख आरेखक 


आरेखक श्रेणी-२ 


संगणक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


नाईक 


Roe ।'| 


eR 


'चोकोदारा || 


उच्च श्रेणी लघुलेखक 


लघुलेखक 


° 


वाहन चालक 


एकूण (अ) 


२.० 


कार्यकारी अभियंता, माजलगांव कालवा विभाग 
क्र. ७, गंगाखेड. 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


वभागीय लेखापाल 


कनिष्ठ अभियंता(स्था.) 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


७< | ol “७ | 0< | “७ | »/७ | “७ | my w 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


'पदनाम 


es 


टंकलेखक 


आरेखक श्रेणी-१ 


आरेखक श्रेणी-२ 


आरेखक श्रेणी-३ 


लघुटंकलेखक 


संगणक 


भांडारपाल 


सहायक भांडारपाल 


वाहन चालक 


eR 


नाईक 


Roe  71__| 


HRT 


स्थापत्य अभियांत्रिव 
सहायक 


एकूण 


4 


उप अभियंता, माजलगाव कालवा उप विभाग 
क्र. ३४, गंगाखेड. 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिव 
सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


वाहनचालक 


Roe  71__| 


aT 


Ww!) A NWI) .“७० | WI! A! BW 


स्वयंपाको | 


एकूण 


२.२ 


उप अभियंता, माजलगाव कालवा उप विभाग 
क्र. ५०, गंगाखेड. 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वबरोष्ठ लिपिक 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


'पदनाम 


३ 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


स्थापत्य अभियांत्रिव 
सहायक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई | 


ae  71|1।| 


w|] AL Ww! KI] KX 


एकूण 


२.२ 


उप अभियंता, माजलगांव कालवा उप विभाग 
क्र. ५३, पालम. 


उप विभागीय अधिव 


स्थापत्य अभियांत्रिव 
सहायक 


Xx 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


Roe  71__| 


aT 


| AL WwW] Ww] A] Ww] KK] w 


एकूण 


“wo 
९* 


Rv 


उप अभियंता, माजलगांव कालवा उप विभाग 
क्र. ५४, पालम. 


उप अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिव 
सहायक 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


आरेखक श्रेणी-३ 


वाहन चालक 


टंकलेखक 


WA!) .»“४ | WwW 


ae || 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव 'पदनाम ह ते 
संख्या 
१ २ ३ rg 
fm | Eo 4 
'एकूण ८ 
२.५ । उप अभियंता, माजलगाव कालवा उप विभाग । उप अभियंता g 
क्र. ५५,गंगाखेड. कनिष्ठ अभियंता वक 
स्थापत्य अभियांत्रिव % 
सहायक 
वरीष्ठ लिपिक g 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) श 
वाहन चालक g 
Roe  71__| २ 
ae || १ 
'एकूण १८ 
२.६ । उप अभियंता, बाकोद मध्यम प्रकल्प उपविभाग, | उप अभियंता १ 
औरंगाबाद. कनिष्ठ अभियंता ¥% 
स्थापत्य अभियांत्रिव डु 
सहायक 
बरोष्ठ लिपिक g 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 
वाहन चालक g 
Roe  71__| २ 
ae | श 
'एकूण १८ 
२.७ | उप अभियंता, निम्न दुधना प्रकल्प उप विभाग । उप अभियंता १ 
क्र. २३, सातोना, औरंगाबाद. ae agar गं 
स्थापत्य अभियांत्रिव श्‌ 
सहायक 
वरिष्ठ लिपिक शिया 
कनिष्ठ लिपिक ॥ oe 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


'पदनाम 


टंकलेखक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


वाहन चालक 


pater || 


Roe  71__| 


एकूण 


cae 


उप अभियंता, माजलगांव कालवा उप विभाग 
क्र.३, HAR. 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


स्थापत्य अभियांत्रिव 
सहायक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


वाहन चालक 


शिपाई 


are | 


»“«७ । ,९। | ./« | wl w| ९) 


एकूण 


“wo 
९* 


रकाना क्र.२.० ते २.८ येथील विभाग व उप विभागांतर्गत एकूण पदे (ब) 


vw 
ss 
९* 


३.० 


कार्यकारी अभियंता, माजलगाव कालवा 
विभाग क्र. १०, परभणी. 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


भांडारपाल 


सहायक भांडारपाल 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक (आरेखक श्रेणी-१) 


सहायक आरेखक (आरेखक 


“०|। wR) Ww! »/०| WK] Wl ० | CC] »/०| WwW! K | rw] “5 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव 'पदनाम हमे 
संख्या 
१ २ 3 v 
श्रेणी-२) 
आरेखक श्रेणी-३ जिक 
संगणक १ 
दप्ती 71 | aa 
नाक | १ 
शिपाई 1 | ष्‌ 
ae  71_| 
वाहन चालक g 
'एकूण डड 
३.९१ | उप अभियंता, १ प्तरीकरण उप उप अभियंता Q 
विभाग क्र.९, परभणी. कनिष्ठ अभयंता क 
स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
वरिष्ठ लिपिक g 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) र 
वाहन चालक g 
शिपाई | २ 
ae  71|1| 
एकूण| ९८ 
३.२ | उप अभियंता, 8 प्तरीकरण उप उप अभियंता १ 
विभाग क्र.३, परभणी. apes aaa क 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक डु 
वरिष्ठ लिपिक g 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) g 
वाहन चालक g 
RMT 2 
aR  71।|1| A 
एकूण| ९८ 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव 'पदनाम हत 
संख्या 
२ ३ ¥ 
३.३ | उप अभियंता, 8 प्तरीकरण उप उप अभियंता Q 
विभाग क्र.४, परभणी. ane आभयता y 
स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
वरिष्ठ लिपिक g 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) g 
वाहन चालक g 
शिपाई | २ 
चोकोदारा  71| 
एकूण| ९८ 
३.४ | उप अभियंता, १ प्तरीकरण उप उप अभियंता g 
विभाग क्र.५, परभणी. ane आभयता ळर 
स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
वरिष्ठ लिपीव g 
कनिष्ठ लिपीव २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) १ 
वाहन चालक g 
शिपाई 1 | २ 
चोौकोदार १ 
एकूण| ९८ 
३.५ । उप अभियंता, मांजरा प्रकल्प भूविकास (स्था.) । उप अभियंता g 
उप विभाग क्र. २, परभणी. ane agar o 
वरिष्ठ लिपिक g 
कनिष्ठ लिपिक २ 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) g 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक % 
टंकलेखक g 
वाहन चालक g 
शिपाई | २ 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


'पदनाम 


तांत्रिक सहायक 


एकूण 


३.६ 


उप अभियंता, भूविकास स्थापत्य उप विभाग 
क्र.१, परभणी. 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


RMT 


arene || 


एकूण 


३.७ 


उप अभियंता, निम्न दुधना प्रकल्प उप विभाग 
क्र. ४, सातोना. 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


टंकलेखक 


WO 


वाहन चालक 


Ww 


RMT 1 | 


° 


arene || 


एकूण 


३.८ 


उप अभियंता, माजलगाव कालवा उप विभाग 
क्र.४, बोरी. 


उप अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


“० | AL Ww! K | K| “० | ८७0 | ८5 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव 'पदनाम 111) 
संख्या 
ie | २ ३ ¥v 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) १ 
वाहन चालक 
शिपाई 1 | २ 
aR  71|1| Q 
एकूण ९८ 
३.९ | उप अभियंता, माजलगाव कालवा उप विभाग | उप अभियंता र 
क्र.५७, सेलू. कनिष्ठ अभियंता ¥ 
स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
वरिष्ठ लिपिक g 
कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक g 
अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) g 
वाहन चालक १ 
शिपाई | २ 
aR || र 
एकूण शट 
रकाना क्र. ३.० ते ३.९ मधील विभाग/उपविभागांतर्गत एकूण पदे (क) १७८ 
मंडळ, विभाग, उपविभाग यांच्या अंतर्गत एकूण नियत अस्थायी पदां age 


संख्या (अ--ब--क) 


येत i ok 2k ie 2 2k 2 ok ok 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - “ब' 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०१९/५९९/प्र.क्र.१२१/मोप्र-२, दिनांक २१/०५/२०१९ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २१९ पदे 


कार्यालयाचे नाव | पदनाम | पद | अ. कर्मचा-याचे नाव पेवानिवत्ती 
(मंडळ / विभाग/उप संख्या क्र. दिनांक 
विभाग) 
—— rn (ae ३ |x & द 
सर्वश्री 
माजलगांव कालवा | स्वच्छक १ ।१ | भानुदास बापूराव उमरे । ३१/१२/२०२० 
विभाग क्र. ९०, मजूर १ ।१ | दत्तु भिमराव जगधने ३०/०६/२०२२ 
परभणी वाहनचालक | २ (2 |। दत्तात्रय राघुजी कुंभारा  । ३१/०१/२०२० 
२ | आबेद खान अन्सार खान | ३१/०७/२०१९ 
एकूण (अ) | ४ 
माजलगांव कालवा | कारकून १ ।१ | रामराव विठ्ठलराव देशमुख | ३१/१०/२०२१ 
ee स्वच्छक ४ ।१ | शेख अनिस शे. अम ३०/०४/२०२४ 
२ । ज्ञानोबा तुकाराम चोपडे । ३१/०७/२०१९ 
३ | संजय भुजगराव खरात  । २८/०२/२०२५ 
४ | विष्णु Seat सोनवणे २१/०५/२०२१ 
 चौकोदार | ५ ।१ | महेबुब पापामियॉ ३०/६/२०२२ 
२ | अंकुश सटवाजी भेंडेकर | ३१/०८/२०२१ 
3 । पांडूरंग बाबासाहेब रोडगे | ३१/०३/२०१९ 
४ | कचरु केशव शेळके ३०/०६/२०१९ 
५ | निळकंट आबाराव रासवे । २८/०२/२०२२ 
मजूर ५ ।१ | प्रभाकर धोंडीबा खुळखुळे | ३१/१०/२०२३ 
२ | रामा नागनाथ चोधरी ३१/०७/२०२४ 
3 म सुदाम किरवले ३१/१२/२०२९ 
४ | बापू नामदेव ढगे ३१/०७/२०२० 
५ | रामकिसन आप्पाराव ३१/०५/२०२२ 
चव्हाण 
प्र.शा.प. १ | | परमेश्‍वर तुळसोराम ३१/०३/२०२१ 
बोडखे 
मिस्त्री | १ ।१ | शेख चोंद शेख गफुर ३१/०५/२०२२ 
एकूण (ब) ९७ 
एकुण (A + ब) २९ 


2 2k 2 2s 2s 2k 2k 2 2 ok 


पृष्ठ १३ पैकी 93 


